नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या परिसरातील 
अपघातप्रवण क्षेत्रात सुरक्षिततेच्या हृष्टीकोणातुन 
उपाययोजना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण-२०१८/प.क्र.६७५/नवि-२० 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- २६.१०.२०१८ 

प्रस्तावना :- 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२९५/२०१२ मध्ये रस्ते सुरक्षेबाबत निर्देश दिलेले 
आहेत. यासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मा. न्यायमुर्ती श्री. राधाकृष्णन ( निवृत्त ) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. या समितीने रस्ते सुरक्षा संदर्भात शास्त्रीय 
पध्दतीने अभ्यास करुन उपाययोजना सुचविण्यासाठी दिल्ली इंटिग्रेटेड मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट 
सिस्टम (DIMTS) या संस्थेची उच्चस्तरीय समितीने नियुक्‍ती केली होती. सदर समितीच्या 
शिफारशीबाबत शासन स्तरावर झालेल्या बैठकांमध्ये नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 
कार्यक्षेत्रातील निश्चित केलेल्या अपघात WAT A (Black spot) च्या ठिकाणी अपघात होऊ 
नये याकरीता प्राधान्याने आवश्‍यक त्या उपाययोजना करणेबाबत सूचना देणे आवश्‍यक 
असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच रस्ते सुरक्षा विषयक कामकाज प्रभावी व गतिमान 
होण्याकरीता नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सूचना निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन 
होती. 
शासन परिपत्रक 

रस्ते सुरक्षाबाबत शास्त्रीय पध्दतीने अभ्यास करुन उपाययोजना सूचविण्यासाठी दिल्ली 
इंटिग्रेटेड मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (DIMTS) या संस्थेने विविध शिफारशांच्या अंर्तभाव 
करुन रस्ते सुरक्षा संदर्भात उच्चस्तरीय समितीस अहवाल सादर केला आहे. सदर 
अहवालातीळ शिफारशी उच्चस्तरीय समितीने स्विकारल्या असून त्याची अंमलबजावणी 
करणे आवश्‍यक आहे. त्या अनुषंगाने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या परिसरात प्रभावीपणे 
कार्यवाही होण्याच्या दृष्टिकोनातून खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 

३. महानगरपालिकांसाठीची समिती:- 


अ. क्र. अधिकारी पदनाम 
[eae] महानगरपालिका आयुक्‍त अध्यक्ष 
२. उप पादेशिक परिवहन अधिकारी सदस्य 
३. वाहतुक पोलीस उप निरीक्षक सदस्य 
ण्य कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम सदस्य 

विभाग 
षु. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील सदस्य 
अभियांत्रिकी कॉलेजचे प्रतिनिधी 

६. कार्यकारी अभियंता महानगरपालिका सदस्य सचिव 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१८/प.क्र.६७५/नवि-२० 


४. नगरपरिषदा/नगरपंचायतीठीची समिती:- 


अ.क्र अधिकारी पदनाम 
= ae जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 
२. मुख्याधिकारी सदस्य 
३. कार्यकारी अभियंता / उप अभियंता (सार्वजनिक सदस्य 
बांधकाम विभाग) 
Lee उप पादेशिक परिवहन अधिकारी सदस्य 
पु. पोलीस उपनिरिक्षक (वाहतुक) सदस्य 
६. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील सदस्य 
अभियांत्रिकी कॉलेजचे प्रतिनिधी 
ह्म स्थापत्य अभियंता / उप अभियंता सदस्य सचिव 
(नगरपालिका/नगरपरिषद) 


५. अपघात प्रवण क्षेत्रात सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून समितीने खालील प्रमाणे कार्यवाही 
करावी:- 


१. सदर समितीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या धर्तीवर, इंडीयन रोड कॉग्रेसच्या 
मानकानुसार अथवा त्रयस्त संस्थेमाफत नागरी भागातील रस्ते सुरक्षा संदर्भात लेखा 
अहवाल तयार करावा. नागरी क्षेत्रातील रस्त्यांची सुरक्षेच्या संदर्भात वर्षातून दोनदा पाहणी 
करावी. तसेच या अहवालातील शिफारशीनुसार आवऱ्यक त्या उपाययोजना संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने कराव्यात. 


२. नागरी भागातील रस्ते सुरक्षा संदर्भात इंडीयन रोड कॉंग्रेसच्या मानकाबाबत स्वतंत्रपणे 
सूचना निर्गमित करण्यात येतील. 


३. रस्ते सुरक्षासंदर्भातीलळ लेखा अहवालाच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या 
उपाययोजनांचा नियमित त्रेमासिक आढावा समितीने घेणे आवश्यक राहील. 


४. तसेच समितीने अशा अपघात प्रवण क्षेत्रांची (Black spot) ची पाहणी करुन अशा 
ठिकाणी अपघात होऊ नये या करीता परीणामकारक उपाययोजना करण्याबाबत शिफारशी 
कराव्यात. 


५. अपघात प्रवण क्षेत्र (8180८ spot) ठिकाणांची दुरुस्ती व तद्॒अनुषंगीक कामे ही नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सर्व प्राथम्याने करण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


१. वरील प्रमाणे कामांची स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संबंधित विभागामार्फत अंमलबजावणी 
करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१८/प.क्र.६७५/नवि-२० 


२. सदर सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही महानगरपालिकांच्या संदर्भात 
संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांची राहील. तसेच नगरपरषिद / नगरपंचायती 
संदर्भात संबंधित मुख्याधिकारी यांची राहील. 


६. नगरपालिका/नगरपरिषदा यांचेमार्फत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आयुक्‍त 
तथा संचाळक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांना संबंधित नगरपालिका/नगरपरिषद 
यांच्यामार्फत सादर करण्यात यावा. तसेच महानगरपालिकांबाबतचा अहवाल महानगरपालिकांनी 
शासनास सादर करावा. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥व959॥॥89.90९.॥ Ul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असुन त्यांचा संगणक संकेतांक 
२०१८१०२६१६०१५५४३२५ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Shankar Trambak 0000000000 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cccfd79237cd08ae181b91f021d984be73c43b02234d 


J a d h a V 4c07b7da787cf666bc54, cn=Shankar Trambak Jadhav 


Date: 2018.10.26 16:09:21 +05'30' 


(शं. त्र्य. जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४.प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
५. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६.प्रधान सचिव, (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) (रस्ते), मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव, गृह विकास (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. व्यवस्थापकीय संचालक, एम. एम. आर. डी. ए. मुंबई. 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, नवी मुंबई. 
१०. आयुक्‍त, सर्व महानगरपालिका. 
११. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
१२. जिल्हाधिकारी (सवी 
१३. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद / नगरपंचायती सर्व. 
१४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


